लड पाश्वर 
लेखिका: करेन वॉलेस 


चित्रे: लेस्ली बिसेकर 
मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 






| - 
०) 
0: १4 





तु्ड णश्वस्चा जन्म 1822 मध्ये 
फ्रान्सच्या एका छोट्याशा गावात झाला. 
त्याचे वडील चामड्याची कामे करत. 
लुईने मात्र शिक्षक बनावे अशी त्यांची 
इच्छा होती. पण लुई बनला, आपल्या 
काळातील एक महान संशोधक! 


सुरुवातीला लुई एक साधारण दर्जाचा लुई दिसतो त्यापेक्षा खूप बुद्धिमान 


विद्यार्थी होता. त्यात्ला चित्रे रंगवायला आहे, हे लुईच्या शाळेतील एका 
आवडत. त्याने त्याच्या मित्रांची आणि शिक्षकाला प्रथम जाणवले. 






कुटुंबियांची अनेक चित्रे रेखाटली, रंगवली. 






तुझ्यात काहीतरी 
खास आहे. मला 
जाणवलंय ते. 







लडला पॅरिसच्या एका शाळेत शिकायला 
पाठवले. पण घरची आठवण येऊ लागल्यामुळे 
तिथे तो काही आठवडेच राहिला. 


नन र्‌ । । 


ब्र ना फुल. "१ १ १ । | पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस लुईने अनेक 
न त न्न्र)। ।_ । पुरस्कार जिंकले. लवकरच तो प्राध्यापक 

गप गी 7 ह || बनला. स्फटिकांवरील त्याच्या कामासाठी 
त्याला सुवर्णपदक मिळाले. 











2) ! तू याआधीच 


- बघा 









बरंच काही साध्य 





काही वर्षांनी लुई पॅरिसला परतला आणि 
तिथे प्राध्यापक डरमास या प्रसिद्ध 
रसायनतज्ज्ञाकडे शिकू लागला. 


1849 मध्ये लुई पाश्वरने मेरी लारेंटशी ड् च 
लग्न केले. मेरी दयाळू आणि संयमी स्त्री 
होती. आपल्या पतीची संशोधनाप्रती 
असलेली समर्पित वृत्ती तिने समजून 





तुमचं रात्रीचं 
जेवण गरम 
करून ठेवलंय. 









| उ. 


॥॥॥॥ ९९. 










॥ 
न कि 






जळ 


लुई रात्री उशीरापर्यंत वाचन करत 
बसे, अगदी रविवारीसुद्धा. 









अज २) नको! पाश्वर 
आहेहो!  / शोध घेतोय! 
लुईने आपल्या प्रयोगांनी वह्या भरून 
टाकल्या. त्याच्या मते, महान शोध 
फक्त योगायोगाने लागत नाहीत. 


त्यासाठी कठोर मेहनतसुद्धा लागते. 


त्याकाळी फ्रान्सचा मद्य उद्योग 
भयानक संकटात सापडला होता. मद्य 
आंबट होत असे. याचे कारण कुणाला 
सापडले नव्हते. 


उद्योजकांनी भरपूर पैसा खर्च केला. 
त्यांच्या नोकरदारांना आपली नोकरी 
जाईल, अशी भीती वाटू लागली. ते ' 
मदतीसाठी लुईकडे गेले. | यी 





अनेक प्रयोग केल्यावर, लुईला आढळले 
की मद्य बनवताना वापरलेले काही 
यीस्ट समस्या उत्पन्न करत होते. 
उपाय साधासरळ होता: मद्य गरम 
करायचे, म्हणजे अपायकारक यीस्ट 


पण मद्य उद्योजकांना हा उपाय पटला 


नाही. 











ऱ्््डे चव 
खराब होईल 






पि गरम 






मग कुणी मद्य 





पिणारच नाही! 





पण उद्योजकांची भीती व्यर्थ होती. लवकरच 
दूध, बीयर हे द्रव लुईुच्या पद्धतीने गरम 
केले जाऊ लागले. यामुळे ते पिण्यासाठी 
सुरक्षित होऊ लागले. लुईच्या या पद्धतीचे 
नामकरण पाश्वरायझेश्न असे केले गेले. 


त्याकाळी मुले, प्रोेठ माणसे जंतुयुक्त 
दूध पिऊन आजारी पडत असत. 










”“ ड् | 











आहे हे! याचं 
पाश्चरीकरण 











प्प्य चव उत्कृष्ट 
आहे. पण याच्यामुळे 
आजारी तर नाही ना 
पडणार? 


केलंय! 


1857 मध्ये, वयाच्या पस्तीसाव्या वर्षी, म्हणून लुईने आपल्या घराच्या 


लुईला पॅरिसच्या एका अत्यंत प्रतिष्ठित पोटमाळ्यावर स्वत:ची प्रयोगशाळा 

शाळेत संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले. उभारली. त्याच्या खोल्या खूप छोट्या 

पण तिथे प्रयोगशाळा, संशोधनासाठी होत्या. लुईइला तिथे हातांवर आणि 
आवश्यक उपकरणे नव्हती. गुडघ्यांवर रांगत प्रवेश करावा लागत असे. 









मोठया कामाची 
सुरुवात एका 
छोट्या पावलाने 











हे आजार कसे पसरतात, याचे 
संशोधकांना कोडे पडले होते. 

काही लोकांच्या मते, छोटे छोटे 
रोगवाहक कण आपोआप प्रकट 


होत होते. 


त्याकाळी फ्रान्समध्ये कॉलरा आणि 
टायफॉईड या आजारांची साथ होती. 






ऱ्य चला, कुणालातरी आजारी पाडू! 





पाश्वरला एवढे कळत होते की रोगाचे यामळेच कदाचित तो या 


कण कुठल्यातरी जागेतून, कुठल्यातरी आजारामागील सत्य जाणून घेण्यावर 
गोष्टीतून येत होते. नुकतंच त्याच्या ठाम होता. 
थोरल्या मुलीचा टायफॉईड आजाराने 


मृत्यू झाला होता. यया या भयंकर आजाराचा 








इलाज शोधलाच पाहिजे. 





त्याचा प्रयोग साधासरळ होता. त्याने काही 
भांड्यांमध्ये वेगवेगळे द्रव भरले. हे द्रव गरम 
करून त्याने निर्जंतुक केले. यांतील अर्धी 
भांडी त्याने हवाबंद केली आणि अर्धी खुलीच 
ठेवली. 






आणि ही भांडी 
स्वच्छ आणि 
निरोगी आहेत. 












नपम भांड्यांमधून दुर्गंध 
येतोय. 'हीच रोगग्रस्त /” _ 

/ळ् | ने 
(४ “५09 शै) 


कः र्ल अग 0 
८ 









1. हवेत सूक्ष्म जंतू 
असतात. 


, 2. या जंतुंमुळेच रोग 


पाश्वरने भांड्यांतील द्रवांचे निरीक्षण 
केले आणि या शतकातील दोन 
अत्यंत महान शोध त्याला लागले. 














तोवर पाश्वरची ख्याती युरोपभर 
पसरली. 1867 मध्ये फ्रान्समधील मद्य 
उद्योग वाचवल्याबद्दल त्याला ग्रॅड प्रार्डज 


आधीचं सगळं जाळून टाका, नव्याने 
सुरुवात करा. हाच एक मार्ग आहे. 


फदक मिळाले. 





याचवेळी रेशीम उद्योगालराही धोका 
उत्पन्न झाला. रेशीम किड्यांवर एका 
गूढ रोगाने हल्ला केला. 
बराच शोध घेतल्यानंतर पाश्वर या > | 
श्व ठीक आहे सर 1 
समस्येच्या मळाशी गेला. एक सक्ष्म त व 

| तके सर्ग ि म्हणण्यानुसार करतो. आता 
जंतू पानांना संसर्ग पोहोचवत होता, हे इतर कुणाची मतं घेण्यात 
त्याला आढळून आले. अर्थ नाही. 





कालांतराने, वयाच्या पंचेचाळीसव्या वर्षी, आयुष्यभर त्याच्या शरीराची डावी बाजू 
कठोर मेहनतीमुळे पाश्वरच्या तब्येतीवर अर्धागवायूने लुळी राहिली. तरीही त्याने 
दुष्परिणाम झाला. त्याला पक्षाघात आपले शोधकार्य सुरुच ठेवले. 

(स्ट्रोक) झाला आणि तो आजारी पडला. 


वि)! नुसतं हलवू की 





रोग हवेतील सूक्ष्म जंतुंमुळे होतात, हे त्याचवेळी अँग्रॅक्स नावाच्या भयानक 

पाश्वरला कळून चुकले होते. आता आजाराने युरोपमध्ये मेंढ्या आणि गुरे 
त्याला रोगांचा फैलाव रोखण्याचा मरू लागली. 

उपाय शोधायचा होता. 


/ 
६.) 
५...» 


खख ह ऱ्‌ 









पाश्वरला आढळले की अंभ्रॅक्‍्सचे जंतू 
मातीतील गांडुळांमध्ये अनेक वर्षे 
जिवंत राहू शकतात. 


४८९ 
(1 --<८> 
जर र क्>> भै 








ज्र नवीन 
चांगली कल्पना सुचू 


मागे रेशीम उत्पादकांना दिलेला सल्लाच 
त्याने शेतकऱ्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी 
आपली आजारी जनावरे जाळून टाकावीत - अ) | 
आणि संसर्ग झालेली शेते सोडून द्यावीत, भत ह! 

असे लुईने त्यांना सांगितले. ग 3. डड: 


पाश्वरच्या डोक्यात आणखी एक कल्पना या मेंढ्यांना लईने इतर रोगग्रस्त 
् > 









र) >; 


आली. त्याला आढळले की जनावर अँग्रॅकक्‍्स मेंढ्यांच्या कळपासोबत शेतात 

रोगातून वाचले तर त्याला पुन्हा कधीच चरायला सोडले. 

अँग्रॅक्स होत नाही. र. 
त्याने काही मेंढ्यांच्या अंगात अंभ्रॅक्‍सचे आ री > | 

दुबेल जंतू असलेले द्रावण इंजेक्‍शनद्वारे पयपम्मापमपप्याम/ 


टोचायचा निर्णय घेतला. 


1. 





इंजेक्शन दिलेल्या मेंढ्या वाचल्या, पण 
इतर सर्व मेंढ्या रोगाने मेल्या. पाश्चवरने 
अथ्रॅक्सच्या इल्राजासाठी लस तयार 


ताबडतोब संशोधकांनी कॉलरा, स्वाईन 
ताप अशा रोगांना रोखणाऱ्या लसी तयार 
केल्या. 


व्ह चांगलं 
काम करतेय! 





एव्हाना पाश्चर वृद्धत्वाकडे झुकला होता. 
त्याची तब्येत ढासळली होती. पण एक 
मोठे आव्हान अद्याप त्याची वाट बघत 


होते! 


रेबीज या भयंकर रोगाने अनेक माणसे 
आणि जनावरे मरत होती. पाश्वरने संसर्ग 
झालेल्या सशांपासून लस बनवली आणि 
त्याची चाचणी कुत्र्यांवर घ्यायचे ठरवले. 








ू नं “१९ कअ 
तॅरलसोकरण  । > ५ 
| 23 जानेवारी 1885 | 





एक मोठा प्रश्न होता: 


ही लस माणसांवर काम करेल? 







चि आहे की 
मी त्यात्ला वाचवू 










(हटा) झाली तर 
तुम्हाला अटकही 
होऊ शकते. 


एकदा सकाळी जोसेफ मेस्टर 
नावाचा एक छोटा मुलगा पाश्चरच्या 
प्रयोगशाळेत आला. त्याला एक 
पिसाळलेला कुत्रा चावला होता. क. (०) पीला 
पाश्वरची जनावरांची लस हीच 
त्याच्यासाठी एकमेव आशा होती. 
पाश्वर द्विधा मनस्थितीत होता. 















नाहीतर तो 
मुलगा मरेल! 





९ नक्की करा. काही 
1९ न करण्यापेक्षा 
$ 1 जोखीम घेणं बरं. 













जोसेफत्रा पाश्वरची लस टोचण्यात 
आली आणि तो वाचला! 


ही बातमी वायुवेगाने जगभरात पसरली. 


1895 मध्ये लुई पाश्वरचा मृत्यू झाला. पण 
त्याच्या सन्मानार्थ उभारत्रेली संस्था आजही 
जिवंत आहे. त्याच्या संस्थापकासारखेच ही 
संस्थादेखील जगभरातील रोगांचा अभ्यास 
करण्यासाठी, त्यांना रोखण्यासाठी काम करते. 


पॅरिसमध्ये एक विशेष शाळा सुरू 
झाली होती, त्याला पाश्चर संस्था असे 
नाव देण्यात आले. ही संस्था 
उभारण्यासाठी चोहोबाजुंनी लोकांनी 
पैशाची मदत पाठवली. 


वी न्य शौ. ती. वि कळ 
र पिळ द ठं पाश्वर सस्था 


>“ 


'िबिहि १७0१ 


“५५८६८ ४४८ 
9” < र 















(1 
क, ; "] 


प्रका 
वचि ः (8 “० 
--.-&- डा 

















डिप्थेरिया प्लेग 


2८०३०२२ 








अधिक माहिती 


हॉस्पीटल 


एकोणीसाव्या शतकात हॉस्पिटलची अवस्था 
फारच भयंकर होती. तेथील कर्मचारी हात धूत 
नसत. ते रुग्णाच्या जखमेवरच्या पट्टया पुन्हा 
पुन्हा वापरत असत. यात काही नवल नव्हते की 
इतके लोक हकनाक मरत होते. स्वच्छतेचे 
महत्त्व उमगलेल्या सुरुवातीच्या काही 
संशोधकांमध्ये पाश्वरही एक होता. त्याच्या मते 

स्वच्छता म्हणजे, वस्तू निर्जतुक करणे. 
पाश्वरच्या मनावर जंतुंचा इतका पगडा होता की 
तो हस्तांदोलन करण्याची पद्धतही अस्वच्छ 
मानत असे. 





पाश्वरची कबर 


पाश्वरचे दफन मोठ्या समारंभपूर्वक झाले. त्याच्या 
कबरीभोवती असलेल्या भिंतींवर मुलांची, कुत्र्यांची, 
मेंढ्यांची, कोंबडीच्या पिल्लांची तसेच त्याने जीव 
वाचवलेल्या प्राणीमात्रांची चित्रे रंगवण्यात आली. 


रोग आणि जंतू 





जंतू हे सूक्ष्म जीव असतात. ते रोगांना 
कारणीभूत ठरतात. रोग आपोआप होत 
नाहीत, ते जंतुंमुळेच होतात आणि 
पसरतात, हे सिद्ध करून पाश्वरने 
मोठीच कामगिरी बजावली. 


लुई पाश्वरच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या तारखा: 


1822 
1843-48 
1849 
185/-65 
186/ 
1868 
18/0 
1882 
1885 
1888 
1895 


लुई पाश्वरचा जन्म 22 डिसेंबर रोजी झाला. 

लुईने प्राध्यापक डुमाससोबत पॅरिस येथे रसायनशास्त्राचा अभ्यास केला. 
लुईने मेरी लॉरैंटशी लग्न केले. 

लुईने यीस्टचा अभ्यास केला आणि मद्य उद्योगाची समस्या सोडवली. 
लुईला फ्रान्सचा मद्य उद्योग वाचवल्याबद्दल सुवर्णपदक मिळाले. 

लुडुला पक्षाघात (स्ट्रोक) झाला. 


लुईने रेशीमकिड्यांवरील रोगाचा अभ्यास केला आणि त्यावर उपाय शोधला. 


लुईने अँग्रॅक्स रोगाची लस शोधली. 

लुईने जोसेफ मेस्टरला रेबीज रोगापासून वाचवले. 
लुई हा पाश्वर संस्थेचा संचालक बनला. 

8 सप्टेंबर रोजी लुडुचा मृत्यू झाला. 


समास 


